महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद 
या कार्यालयास सन २०२०-२१ या आर्थिक 
वर्षातील “०१-वेतन” या उद्दीष्टासाठी अनुदान 
वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी २०२०/प्र.क्र. ५८/का.४ 
मादाम कामा रोड, राजगुरु हुतात्मा चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: २३.११.२०२० 


वाचा- 

१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक:अर्थसं- २०२०/प्रक्र. ६४/अर्थ-३, दि.१६ एप्रिल, २०२० 

२) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक: बियुडी २०२०/प्र.क्र.५८/का-४, दि.२८ 
एप्रिल, २०२० 

३) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक: बियुडी २०२०/प्र.क्र.५८/का-४, दि.८ जुन, 
२०२० 

४) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक: बियुडी २०२०/प्र.क्र.५८ (भाग-१)/का-४, दि.८ 
जुन, २०२० 

५) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक: बियुडी २०२०/प्र.क्र.५८ /का-४, दि.१० 
ऑगस्ट, २०२० 

६) पीठासीन अधिकारी/अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद यांचे पत्र, क्रमांक: 
२०२०/म.रा.वक्फ.न्या./लेखा/२०२०/३०१, दि.४ नोव्हेंबर, २०२०. 


प्रस्तावना : 
महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद या कार्यालयास सन 2020-29 या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर 


असलेल्या अनुदानातून “०१-वेतन” या उद्दीष्टासाठी अनुदान वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद या कार्यालयासाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात 
रु.१,२७,७१,०००/- (रुपये एक कोटी सत्तावीस SA एकाहत्तर हजार मात्र) इतके अनुदान “०१-वेतन” या 
उद्दीष्टासाठी मंजूर करण्यात आले आहे. वित्त विभागाने “०१-वेतन” या उद्दीष्टासाठी ७०% अनुदान वितरित करण्यास 
मान्यता दिली आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथील परिपत्रकान्वये तसेच वित्त विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या 
मान्यतेस अनुसरुन महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरणासाठी आतापर्यंत ४०% प्रमाणे संदर्भ क्र.२, ३, ४ व ५ येथील 
शासन निर्णयान्वये रु.५१,०८,४००/- (रुपये एकावन्न लाख आठ हजार चाररे मात्र) इतके अनुदान वितरित करण्यात 
आले आहे. आता अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद यांनी त्यांच्या संदर्भ क्र.६ येथील पत्रान्वये 
अनुदान वितरणाची मागणी केल्यानुसार, आणि वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन महाराष्ट्र राज्य वक्फ 
न्यायाधिकरण, औरंगाबाद या कार्यालयासाठी खाली दर्शविलेल्या मासिक निधी विवरणाप्रमाणे “०१-वेतन” या 
उद्दीष्टासाठी उर्वरित ३०% प्रमाणे रु. ३८,३१,३००/- (रुपये अडतीस लाख एकतीस हजार तीनी मात्र) इतके अनुदान 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी २०२०/प्र.क्र.५८/कार्या-४ 


अध्यक्ष, महाराट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य 
वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद यांनी खर्च विहित मर्यादेत राहील याची दक्षता घ्यावी. 


“मागणी क्र.झेडई-१, २०५३, जिल्हा प्रशासन, (००)(१०१), आयुक्‍त (००)(०१) आयुक्त, औरंगाबाद, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, आस्थापना खर्च (२०५३१२५ ८)” 


अ. लेखाशिर्ष सन २०२०-२१ | माहे एप्रिल | वितरणासाठी वितरीत करावयाचे अनुदान 
क्र तपशीलवार साठी २०२०ते माहे | उपलब्ध टोंब् व्हेंबर, डिसेंबर, | जानेवारी, फेब्रुवारी, 
अर्थसंकल्पीय सप्टेंबर, २०२०१ अनुदान २०२० २०२० २०२० २०२१ २०२१ 
अंदाज वितरित केलेले 
अनुदान 
| | ०१ वेतन १,२७,७१,००० | ५१,०८,४००| ३८,३१,३००| ७,६६,२६० | ७,६६,२६० | ७,६६,२६० | ७,६६,२६० | ७,६६,२६० 
एकूण १,२७,७१,००० | 49,02,800) 32,39,300) ७,६६,२६० ७,६६,२६० ७,६६,२६० ७,६६,२६० ७,६६,२६० 


उपरोक्त खर्च “मागणी क्र.झेडई-१, २०५३, जिल्हा प्रशासन, (००)(१०१), आयुक्त (००)(०१) आयुक्त, 


औरंगाबाद, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, आस्थापना खर्च (२०५३१२५ ८) अनिवार्य” या लेखाशीर्षाखाली खर्च 
टाकण्यात यावा. 


मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


काढण्यात येत आहे. 


हा शासन निर्णय, वित्त विभाग, अनौ.संदर्भ क्रमांक २६९ /२०२०/व्यय-१, दि.१९.११.२०२० अन्वये प्राप्त 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ॥/५/५/.॥18॥889॥०.9०५.॥१या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२०११२३१२३७४९८४१४ असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 

१. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, औरंगाबाद, 

२. जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद, 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद 
महालेखापाल 9/2 (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/नागपूर, 

५. महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-१, मुंबई/नागपूर, 
उपसचिव (कोषा/प्र.१, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७. कार्यासन अधिकारी (का-७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

८. निवडनस्ती/कार्यासन-४ संग्रहार्थ. 


Choukekar 


tra, 
2.5.4.20=965737dc1 8a2c1 fbaf047¢7a' 
1c8eaaab6c983897e5318874, cn=Mal 
Choukekar 

Date: 2020.11.23 14:56:16 +05'30' 


(म. स. चौकेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ २ पैकी २ 


9f61259e5c65db98, 
hesh Sadashiv 


